केंद्र शासन पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन योजनांतर्गत सन २०२४-२५ या 
वर्षासाठी निधी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०६/२०२४/प्र.क्र. १७७/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जून, २०२४ 


वाचा :- १) केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश क्र. क्र.४/२०२४- 
24/FPD, दि.१६.५.२०२४. 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/सो/यो/प्र.क्र.०२/४४/२०२४-२५, दि.७.६.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या दि.१६.५.२०२४ च्या मंजूरी आदेशान्वये सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटकाकरिता केंद्र हिस्सा म्हणून रु.९९.०० लक्ष 
इतका निधी मंजूर केला आहे. त्याअनुरुप राज्य हिस्सा रु.६६.०० लक्ष इतका निधी होत आहे. 
२. केंद्र पुरस्कृत पुरस्कृत वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटकाकरिता सन २०२४- 
२५ या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.९९.०० लक्ष इतका निधी SNA खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यास हरकत नसावी 
व राज्य हिस्सा रु.६६.०० लक्ष इतका निधी (२४०६ २३७५) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षातून वितरीत 
करण्यास व SNA खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


| विवरण संगणक संकेतांक | सन २०२४-२५ वर्षाकरिता | सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता 
क्रमांक केंद्र शासनाने मंजूर केलेला | मागणीची रक्‍कम 
निधी 
fi <a> ०. २ ३ ४ 

केंद्र हिस्सा (६० | (२४०६ २०४३) ९९.०० लक्ष ९९.०० लक्ष 
टक्के) 
राज्य हिस्सा | (२४०६ २३७५ ६६.०० लक्ष ६६.०० लक्ष 
(Bote) 

एकूण १६५.०० लक्ष १६५.०० लक्ष 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली रक्‍कम अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या कार्यबाबींवर खर्च करण्यास खालील 
अटीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता प्रधान करण्यात येत आहे :- 

ऑ) मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या तपशीलवार बाबी केंद्र शासनाने उपरोक्‍त संदर्भीय मंजूरी आदेशामध्ये नमूद केल्या 


आहेत. सदर कामांना सक्ष प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात 
येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०६/२०२४/प्र.क्र. १७७/फ-६ 


आ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहित केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने 
प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 
इ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी झासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपध्दती 
अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. 
ई) वित्त विभागाने दि.८.१२.२०२३ व दि.१.४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. 
४. सदर निधी मागणी क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२(११) सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११)(१७) आधुनिक वनवणवा नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६ 
२०४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२(११) सामाजिक व क्षत्र वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र 
पुरस्कृत योजना (११)(१८) आधुनिक वनवणवा प्रतिबंध व व्यवस्थापन (२४०६ २३७५)च्या सन २०२४-२५ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या अनुदानातून खर्च करण्यात 
यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्रक्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१४१७१६३२५४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHYAMSUNDER 
IRWANT MALGE 


Digitally signed by SHYAMSUNDER IRWANT MALGE 
DN:¢: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 


Date: 2024.06.14 17:33:03 +05'30' 


(श्यामसुंदर इ. माळगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव (पश्चिम बोरीवली), मुंबई. 

) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा),सर्व. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 


| 


मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्व. 

मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय. 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्व 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई. 

ब-१/फ-२/फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन फ-६, महसूल व वन विभाग (निवडनस्ती), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


mm 


N ८. 


vo 


Go 
नष 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 


२-- -> ee य व 


पृष्ठ २ पैकी २ 


